Reg . No.NPCITY / 236 / 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ४४ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ४-१० , २०२१ / कार्तिक १३-१९ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


. 


१ - ९ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती १-८ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


, 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

: 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . ९ ८० . 


" 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक उविअ - दंडप्र - कलि - कावि - ४८३-२०२१ .. 


, 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . उविअ - भूसं - कलि - कावि - २८१-२०२० , दिनांक १० ऑगस्ट २०२० अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 


अ . - एक -१ ( १६४३ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४-१० , २०२१ / कार्तिक १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 


, 


, 


, 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वणी , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


, 


, 


, 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२०-२१ , 


, 


अ.क्र . 


मौजा सुसरी , तालुका झरी जामणी , जिल्हा यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१३/२ 


३२ ९ 


०३७ 


२ 


१३ 


२८३ 


०१८ 


एकूण 


३४५ 


०५५ 


अनुसूची - दोन 


- 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: सुसरी पेंढरी रस्त्याचे बांधकामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: लोकोपयोगी 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: रस्त्याकरीता . 


अनुसूची - तीन 


- 


पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप 


— 


उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वणी , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


, 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४-१० , २०२१ / कार्तिक १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


3 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . ९ ८१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक उविअ - दंडप्र - कलि - कावि - ४८५-२०२१ . 


, 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . उविअ - भूसं - कलि - कावि - २७७-२०२० , दिनांक १० ऑगस्ट २०२० अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वणी , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


, 


, 


, 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२०-२१ , 
मौजा मंदर , तालुका वणी , जिल्हा यवतमाळ . 


, 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


एकूण क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१२२ 


१५४/१ 
१ ९ ६ / २ 


२ 


१३६ 


०२० 


३ 


१ ९ ७ 


२८४ 


०२० 


४ 


१ ९ ८ 


२०३ 


०२१ 


५ 


१ ९९ 


३६४ 


०३५ 


६ 


२०१/१ 


१६४ 


०२५ 


२०२ 


१६४ 


०१३ 


८ 


२१०/१ 


३४४ 


०४ ९ 


९ 


२० ९ 


३२४ 


०४७ 


१० 


२०७ 


३१६ 


०४६ 


११ 


२०० 


१६५ 


०२२ 


१२ 


२०३ 


२७४ 


००८ 


एकूण 


२८६० 


३० ९ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४-१० , २०२१ / कार्तिक १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: चारगाव - पेटुर रस्त्याचे बांधकामाकरीता . 
: लोकोपयोगी . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: रस्त्याकरीता . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वणी , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


- 


, 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . ९ ८२ . 


" 


, 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक उविअ - दंडप्र - कली - कावि - ४८७-२०२१ . 


, 


, 


, 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . उविअ - भूसं - कलि - कावि - २७३-२०२० , दिनांक १० ऑगस्ट २०२० अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 
आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 

निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वणी , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


क्षेत्र म्हणून 


, 


, 


, 


. 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अ.क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२०-२१ , 
मौजा नवेगाव , तालुका वणी , जिल्हा यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


एकूण क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 

( ४ ) 


( १ ) 


आर 


हे . आर 


१ 


४२/२ पैकी 


१२० 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४-१० , २०२१ / कार्तिक १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


५ 


अनुसूची - एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


. 


आर 


हे . आर 


४२/२ पैकी 


१२१ 


०१० 


३ 


४२/३ 


२४१ 


०१७ 


४ 


०८१ 


००८ 


४ ९ / १ अ पैकी 
४ ९ / १ अ पैकी 


५ 


०८१ 


००८ 


६ 


५३/१ 


१४० 


००५ 


७ 


६०/१ 


३१६ 


०० ९ 


८ 


६१/३ 


२४ ९ 


०१० 


एकूण . . 


१३४ ९ 


०७७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: नवेगाव - विरकुंड - बोर्डा रस्त्याचे बांधकामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: लोकोपयोगी . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: रस्त्याकरीता . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक - 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वणी , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . ९ ८३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक उविअ - दंडप्र - कली - कावि -४८ ९ -२०२१ . 


, 


, 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांनी भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . उविअ - भूसं - कलि - कावि - २७५-२०२० , दिनांक १० ऑगस्ट २०२० अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे . 
आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 

, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 


। 


, 


अ . - एक -२ ( १६४३ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४-१० , २०२१ / कार्तिक १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


, 


, 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वणी , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


, 


अ.क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२०-२१ , 
मौजा विरकुंड , तालुका वणी , जिल्हा यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


एकूण क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 

( ४ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


po 


३६६ 


०१ ९ 


एकूण 


३६६ 


०१ ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: विरकुंड - नवेगाव - बोर्डी रस्त्याचे बांधकामाकरीता . 
: लोकोपयोगी . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: रस्त्याकरीता . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप 


- 


उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वणी , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ . 


अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . ९ ८४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . . 

क्रमांक प्र.अ. - भूसं . - अका - कावि - ६३५-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश — उक्त अधिसूचना ' असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे 


, 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४-१० , २०२१ / कार्तिक १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


७ 


66 


. 


, 


, 


, 


, 


, 


अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश — उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ' असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये 
दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमूद करावीत ) . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे , ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र . २ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१५-२०१६ , 
गाव अळणगांव , तालुका भातकुली , जिल्हा अमरावती . 

बांधकाम खुले एकूण 
क्रमांक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी. 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


अ . 


मालमत्ता 


क्र . 


१ 


५७ ९ 


२८.१४ 


२८.१४ 


२ 


५७१ 


२२.५७ 


२२.५७ 


३ 


५४१ 


२४.०० 


२५.१३ 


४ ९ .१३ 


४ 


५४० 


६३.७२ 


४७.७० 


१११.४२ 


५ 


५०४ 


५५.१७ 


११४.३३ 


१६ ९ .५० 


एकूण क्षेत्र 


१ ९ ३.६० 


१८७.१६ 


३८०.७६ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४-१० , २०२१ / कार्तिक १३-१९ , 


शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


निम्न पेढी प्रकल्प . 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न पेढी प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रात येणा - या गावठाणाचे भूसंपादन कामाकरीता . 
सामाजिक मिळणारे लाभ : निम्न पेढी प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , पिण्यासाठी 

पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशु संवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी 
ग्रामिण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


, 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


गावठाणाच्या पुनर्वसनाचा विषय आहे . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( गावठाणाच्या पुनर्वसनाचा विषय आहे . ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ 
महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आलेली आहे . 


, 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक 


: 


निरंक . 


: 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र . २ , अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


, 


अमरावती : 


पवनीत कौर , 


दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


